सन 2029 मधील विनंती बदल्या 
महारष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां.) 


महाराष्ट्र शासन 
कौडठाल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
क्रमांक: व्यशिअ-२०२१/प्र.क्र.१७०/व्यशि-१ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०२१. 


संदर्भ :- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,म.रा., मुंबई यांचे 
पत्र क्र.३/आस्था-१/२०२१/प्र.क्र.१०, दि.२३.०८.२०२१ 


आदेश 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कळम ४. (४ (दोन) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा गट-अ (तां) प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सहायक संचालक (तां), जिल्हा व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी इ. संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०२१ मधील विनंती बदल्या खालील 
प्रमाणे करण्यात येत आहेत:- 


अ. | अधिकार्‍यांचे नांव, पदनाम व सध्या बदलीने केलेली 
क्र कार्यरत असलेले ठिकाण पदस्थाना 
ae || २ ३ 
शि श्री. अनंत एकनाथ सोमकुंवर, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, 
जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण नागपूर 
अधिकारी, गडचिरोली (रिक्‍त पद) 
२ श्रीमती. के. व्ही. बुटले, सहायक संचालक (तां), 
प्राचार्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रा. का. नागपूर 
औ. प्र. संस्था, यवतमाळ (रिक्‍त पद) 


२. सदरहू अधिकाऱ्यांची विनंती बदली असल्या कारणाने प्रचलित नियमानुसार पदग्रहण अवधी व 
प्रवास भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 

३. सदर आदेश तात्काळ अंमलात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या ठिकाणी हजर 
होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०२१/प्र.क्र.१७०/व्यशि-१ 


छ. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०९०११७५९०२३००३ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DR. NAMDEO क ला ल 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db1ca2341132b954db9052b5ef3bd93e7410456a96F 

KO N D | B A B H O SA L E a70df7ff81c68231fcd3, cn=DR. NAMDEO KONDIBA BHOSALE 
Date: 2021.09.01 18:02:02 +05'30' 


( डॉ.ना.कों.भोसले ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१ मा.मंत्री, कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२) मा.राज्यमंत्री, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
3) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , प्रादेशिक कार्यालय, (सर्व सह संचालकांना) 

५) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. (संचालकांमार्फत) 

६) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. (संचालकांमार्फत) 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधितांना संचाळकांमार्फत) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 


८) संबंधित अधिकारी (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 
९) संबंधित कार्यालय/संस्था (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


